प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत राज्यात 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पिक विमा योजना 
२०१८-१९ मध्ये आंबिया बहाराकरिता लागू 
करण्याबाबतच्या दिनांक २८/०९/२०१८ च्या 
शासन निर्णयावरील शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो २०१८ /प्र.क्र.१११/१३ अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा- 
१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.विमायो-२०१८/प्र.क्र.१११/१३-अ, 
दि. २८ सप्टेंबर, २०१८. 
२) आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/सांख्यिक/पुहफवियो/४७/२०१८ दि. ११/१०/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद ७ मधील पृष्ठ क्र.५ वरिल काजू 
या फळपिकासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांची विमा हप्ता भरण्याची अंतीम मुदत दिसुन येत नाही. तरी 
सदरची अंतिम मुदत दि. ३० नोव्हेंबर, २०१८ अशी वाचण्यात यावी. 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा यांनी द्राक्ष या फळपिकासाठी व जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी काजू व आंबा या फळपिकासाठी खालील प्रमाणे महसुल मंडळाचा 
समावेश करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कृषि आयुक्‍तलयाने सूचित केलेल्या 
खालील महसुल मंडळाचा सन २०१८-१९ आंबिया बहार मध्ये समावेहा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | फळपिक | जिल्हा तालुका महसुल मंडळ 

9 | द्राक्ष | बुलढाणा | सिंदखेड राजा | सिंदखेड राजा 
दोडामार्ग कसई 

२ काजू | सिंधुदुर्ग | कणकवली खारेपाटण 
कुडाळ मडगांव 

oat सिंधुदुर्ग कणकवली खारेपाटण 

३ आंबा सिंधुदुर्ग कुडाळ = 

कुडाळ मडगांव 


२) दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ८ मधील अ.क्र.१ हा 
खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


अ.क्र बाब आंबिया बहार 

पिक कर्ज मंजूर कालावधी : ज्या आंबिया बहारातील फलोत्पादनासाठी वित्तीय 
शि कर्जदार शेतकऱ्यांना सदरची योजना =| संस्थांनी अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित 
बंधनकारक आहे. फळपिकांसाठी मंजुर केलेले कर्ज पात्र राहील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो २०१८ /प्र.क्र.१११/१३ ओ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०१२१८११३६२४०१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti 
Atram 
Date: 2018.10.12 18:17:02 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

२. मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, 

३. मा.राज्यमंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 

५. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 

७. अपर मुख्यसचिव ( नियोजन ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१०.सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ( कृषि व सहकार विभाग )कृषि भवन, नवी दिल्ली, 
(पत्राने) 

११.सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली, (पत्राने) 

१२.संचाळक, पीक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली, 

१३.आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१४.क्षेत्रीय व्यवस्थापक, दि न्यू इन्डिया एऱ्योरन्स कंपनी लिमिटेड,८७, एमजी रोड, फोर्ट, 
मुंबई,०१ 

१५.क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एग्रीकल्वर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. मुंबई क्षेत्रीय कार्यालया, 
स्टॉक VIS टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई - Yoo ०२३. 

१६.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१७.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचाळनालय, मुंबई-३२, 

१९.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२०.महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बॅक, ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३, 

२१.महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई, 

२२.महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) १-२, मुंबई /नागपूर, 

२३.विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई, 

२४.संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो २०१८ /प्र.क्र.१११/१३ अ 


२५.संचाळक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५, 

२६.संचाळक, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संकुल, पुणे-०५, 

२७.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१, 

२८. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३०.सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, 

३१.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

३२.उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५, 

३३.सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३, 

३४.मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ,९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३, 

३५.मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई, 

३६.व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५, 

३७.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

३८. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय 
मुंबई-३२, 

३९.उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१), 

४०.उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (१२ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२, 

४१.निवडनस्ती -१३ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


